राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात 
मूलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन 
देण्यासाठी अनुदान वितरित करण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत - सन २०१९-२० 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक :- ०९ ऑगस्ट, २०१९ 
वाचा - 
१) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१५/प्र.क्र.७७/ का.९, 
दि.२२ सप्टेंबर, २०१५. 
२) शासन पूरकपत्रक,अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्षेविका-२०१५/प्र.क्र.६/का.९, 
दि. ९ मार्च, २०१६. 
३3) शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र: ग्राक्षेवि- २०१९/प्र.क्र.२१/ का.९, 
दि.२४ जुन, २०१९ 
४) शासन परिपत्रक , वित्त विभाग क्र. अर्थसं- २०१९/प्र.क्र. ९२/अर्थ-३, 
दि.०८ जुले, २०१९. 


प्रस्तावना :- 


राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत/ पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देऊन ग्रामीण 
भागात वास्तव्यास असलेल्या अल्पसंख्याक लोकसमुहातील नागरिकांच्या जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्यासाठी 
संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयान्वये ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वित करण्यास मंजूरी देण्यात आली 
आहे. तसेच संदर्भ क्र. २ येथील शासन पूरकपत्रान्वये, दि.२२ सप्टेंबर, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयातील 
योजनेची कार्यपध्दती या शीर्षाखाली परिच्छेद (क) (iii) च्या पुढे परिच्छेद दाखल करण्याचा निर्णय शासन मान्यतेने 
घेतला आहे. त्यानुसार मा. खासदार व आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून शासन मान्यतेसाठी प्राप्त 
ग्रामपंचायत प्रस्तावांना मंजूरी देऊन सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात उपलब्ध तरतूदीपैकी निधी वितरीत 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


राज्यातील ग्रामीण क्षेत्र विकास योजनेकरीता सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षात रु.५१,००,००,०००/- 
(अक्षरी रुपये एक्कावन्न कोटी फक्त) एवढा निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आला आहे. संदर्भ क्र. ४ च्या शासन 
परिपत्रक, वित्त विभाग दि.०८/०७/२०१९ च्या मार्गदर्शक सूचनानुसार अर्थसंकल्पीत निधीपैकी माहे एप्रिल, 
२०१९ ते डिसेंबर, २०१९ पर्यंत या योजनेकरिता एकूण अर्थसंकल्पीत निधीच्या ६० % निधी वितरणास मान्यता 
प्राप्त झाळी आहे. त्यानुसार सदर योजनेकरीता रु.३०,६०,००,०००/-(अक्षरी रुपये तिस कोटी साठ लक्ष फक्त) 
इतका निधी वितरणास मान्यता प्राप्त झाली आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र ३ च्या दि. २४ जुन, २०१९ च्या शासन 
निर्णयान्वये रु. ६,८४,००,०००/- एवढा निधी वितरीत करण्यात आला आहे. उर्वरीत रु. २३,७६,००,०००/- एवढा 
निधी वितरणासाठी उपलब्ध आहे. मा.मंत्री/ राज्यमंत्री” खासदार/ आमदार तसेच जिल्हाधिकारी यांच्याकडून 
शासनास प्राप्त झालेल्या ग्रामपंचायतींचे प्रस्तावांना सन २०१९-२०च्या अर्थसंकल्पीत उपलब्ध तरतूदीपैकी 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 


अनुदान वितरीत करण्यास शासनाची मान्यता प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार या शासन निर्णयासोबतच्या 
परिशिष्ट -“अ” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे रु. ५ ,९०,००,०००/-( अक्षरी एकूण रुपये पाच कोटी नव्वद लक्ष फक्त) 
ग्रामीण क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत अनुदान मंजूर करण्यात येत असून हे अनुदान संबंधित जिल्ह्याचे 
जिल्हाधिकारी यांचेमार्फत संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांच्या स्वाधीन करण्यात येत आहे. 


२. संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान वितरित करण्यासाठी 
संबंधित जिल्हाधिकारी, नियंत्रक अधिकारी आणि आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. परिशिष्ट 
-"अ" मध्ये दर्शविलेली कामे इतर योजनेतून करण्यात आलेली नाहीत, याची शहानिशा व खातरजमा 
जिल्हाधिकारी यांनी करावी व जर सदर काम इतर योजनेतून मंजूर केले असल्यास त्या बदल्यात इतर काम 
मंजूर निधीच्या मर्यादेत राहून बदल करण्याचे अधिकार संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी यांना राहतील. 
उपरोक्त कामाच्या बदल्यात इतर काम करणे शक्‍य नसल्यास त्यासाठी वितरीत केलेला निधी शासन जमा 
करण्यात यावा. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी उपरोक्‍त कामांचे अंदाजपत्रक बांधकाम विभागाकडून प्राप्त 
करून घ्यावे. याबाबतची सर्व कागदपत्रे शासन निर्णयातील अटी व शार्तीनुसार प्राप्त करून घेण्याची कार्यवाही 
जिल्हाधिकारी यांनी करावी. त्यानंतर त्यांना प्रशासकीय व वित्तीय मान्यता देण्यात यावी व निधी संबंधित मुख्य 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांना सुपूर्द करण्यात यावा. 


३. ज्या विवक्षीत प्रयोजनासाठी निधी मंजूर करण्यात आला आहे, केवळ त्याच प्रयोजनासाठी संबंधित 
ग्रामपंचायतींनी निधी खर्ची टाकणे अनिवार्य आहे. संबंधित जिल्हाधिकारी /मुख्य कार्यकारी अधिकारी, संबंधित 
जिल्हा परिषद यांच्याकडून अनुदान वितरित करण्यात आल्यानंतर ग्रामपंचायतींनी प्रस्तावात नमूद केलेली कामे 
पूर्ण करणे आवश्‍यक आहे व याबाबतची उपयोगिता प्रमाणपत्रे या शासन निर्णयाच्या परिशिष्ट -"ब" मध्ये विहित 
केलेल्या नमुन्यात अल्पसंख्याक विकास विभागाकडे सादर करणे आवश्‍यक आहे. ग्रामीण क्षेत्र विकास 
कार्यक्रमांतर्गत राज्यातील संबंधित अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींनी हाती घेतळेल्या विकासकामांच्या 
प्रगतीबाबत संनियंत्रण करुन त्याबाबतचा अहवाल संबंधित जिल्हाधिकारी यांनी शासनास सादर करावा. 


४. या योजनेंतर्गत होणारा खर्च “मागणी क्र. झेड ई-१,२२३५ -सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२- 
समाजकल्याण, १९८-ग्रामपंचायतींना सहाय्य अनुदान, राज्य योजनांतर्गत योजना, ०१ अल्पसंख्याकांना सहाय्य, 
(०१) (०१) अल्पसंख्याक बहुल ग्रामपंचायतींना सहायक अनुदान (कार्यक्रम), (२२३५ बी ०८५) ३१, सहायक 
अनुदाने (वेतनेतर)” या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२० या वर्षाकरीता मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानातून 
भागविण्यात येईल. 


५. “सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, वित्त विभाग, शासन निर्णय 
क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दि.१७ एप्रिल, २०१५ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारानुसार तसेच उपरोक्त संदर्भ क्र. ४ येथील वित्त विभागाच्या 
दि.०८ जुले, २०१९रोजीच्या परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


पृष्ठ ९ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 


६. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०८०९१८१४१८८४१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
Dinesh M. 
Sonavane 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 

मा.मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मंबई, 

मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री (अवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, महाराष्ट्र शासन, 

अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, सर्व मंत्रालयीन विभाग, 
महाळलेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर, 
संचालक, SA व कोषागारे, मुंबई 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

सचिव, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी (सवी 

अर्थसंकल्प शाखा (का.७, अविवि, मंत्रालय, मुंबई, 

निवडनस्ती (कार्यासन-९). 


पृष्ठ ९ पैकी ३ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 


शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४ /का.९, 


दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ 


परिशिष्ट "अ' 
अ.क्र. जिल्हा तालुका ग्रामपंचायतीचे | कामाचे नाव मंजूर निधी 
नांव (लाखात) 
| पुणे मावळ वडगाव मुस्लीम दफनभूमी येथे संरक्षण भित व सुधारणा ३०.०० 
करणे 
नवलाख मुस्लीम दफनभूमी येथे संरक्षण भित व सुधारणा २०.०० 
करणे 
राहू वॉल कंपाऊंड बांधणे १०.०० 
आंबेगाव । लोणी स्मशानभूमीस संरक्षक भिंत १०.०० 
PRISER) स्मशानभूमीस संरक्षक भिंत १०.०० 
पुणे एकुण ८०.०० 
२ अहमदनगर | कोपरगाव | येसगाव कब्रस्थान वोलकंपाऊंड बांधकाम व सुशोभिकरण aa ० 
वारी PRAM वॉलकंपाऊंड बांधकाम व सुशोभिकरण [= | ० 
कोकमठाण । PIA वालकंपाऊंड बांधकाम व सुशोभिकरण ५ 
पाथर्डी, | कोरडगाव जमातखाना (शादी खाना) बांधणे a ० 
शेवगाव । डमाळवाडी । स्मशानभुमि संरक्षण Aa व सुशोभिकरण ५ 
(पिरेवाडी) 
अहमदनगर एकूण ४०.०० 
3 औरंगाबाद । औरंगाबाद | मुकूंदवाडी =| कब्रस्थान BTS व रस्ता करणे | १० ० 
नायगाव इदगाह मैदानावर गट्टू बसविणे | १० ० 
शोेकटा कब्रस्तानला संरक्षक भित बांधणे 1१० ० 
फुलंब्री | फाजलवाडी | झादिखाना बांधणे 1१0 | ० 
औरंगाबाद | पिरवाडी शादिखाना बांधणे | १० ० 
Ras । मौजे कब्रस्थान संरक्षक भिंत | ० 
शेखपूर,पांगरी 
व उडणगाव 
मौजे जंजाळा | कब्रस्थानला जाण्यासाठी सिमेंट काक्रेट रस्ता | १० | ० 
औरंगाबाद एकूण ७०.०० 
४ ठाणे अंबरनाथ | बदलापूर हनफी कब्रस्तानमध्ये भराव करून रस्त्यासह २५ 
गटार व्यवस्था करणे 
ठाणे एकूण | २५.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ४ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 


षु पालघर डहाणू । मौजे बौध्द वस्ती सिमेंट रोड ० 
कलोवली 
मौजे चंडीगाव | बौध्द वस्ती स्मशानभुमी व वालकंपाऊंड 1१ | ० 
मौजे पोखरण | बौध्द वस्ती स्मशानभुमी व वालकंपाऊंड ५ 
पालघर एकूण २५.०० 
६ जालना बदनापूर । मौजे निकळक | शादिखाना बांधकाम 1१ | ० 
मौजे राळा शादिखाना बांधकाम | १० ० 
मौजे शादिखाना बांधकाम 4 
पिरसावंगी 
मंठा मंठा शादिखाना ४० 
जालना । सेवली शादिखाना 1१ | ० 
अंबड मौजे बळेगाव । कब्रस्थान संरक्षक भिंत | १० | ० 
जालना एकूण ८५.०० 
9 बीड आष्टी रुई नालकोले | TMT बांधकाम [ed ० 
कडा अल्पसंख्याक मौलाली दर्गा येथे सभागृह बांधणे शि ० 
शिरूर शिरुर कब्रस्थानला संरक्षण भित बांधणे ५ 
बीड कर्झणी अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेट काक्रोट रस्ता व ३ 
नाली बांधकाम करणे 
मंझेरी अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेंट काँक्रीट रस्ता व 3 
नाली बांधकाम करणे 
हीवरापहाडी । अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेट काँक्रीट रस्ता व ३ 
नाली बांधकाम करणे 
पारगाव अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेट काक्रोट रस्ता व ३ 
नाली बांधकाम करणे 
TORT अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये RAS काँक्रीट रस्ता व ३ 
नाली बांधकाम करणे 
साक्षाळपिप्री । मुस्लीम कब्रस्तानला संरक्षक भिंत ५ 
बीड मौजे औरंगपूर | मुस्लीम वस्तीमध्ये सिमेंट काक्रेट रस्ता बांधकाम a ० 
मुस्लीम वस्तीमध्ये शादिखाना बांधकाम करणे १५ 
बीड एकूण ७०.०० 
८ वाशिम वाशिम । हिवरा रोहिला | अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेंट रस्ता बांधकाम Lt ० 
करणे 
आडोळी अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ता बांधकाम a ० 
करणे 


पृष्ठ ९ पैकी ५ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 


सुरूकुंडी अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेट रस्ता बांधकाम ५ 
करणे 
रिसोड | रिठत अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण भागात सामाजिक | ० 
सभागृह बांधणे 
वाशिम एकूण ३५.०० 
१८ । अमरावती । अंजनगाव | पांढरी वार्ड क्र. २ मध्ये मस्जिद जवळ BARAT बांधणे 1. | ० 
सुर्जी 
भंडारज कब्रस्थानला वॉल कंपाऊंड भिंत बांधणे शिका ० 
कस्बेगव्हाण | वार्ड क्र. 2 मध्ये शादीखाना बांधणे षु 
अमरावती एकूण २५.०० 
१९ | अकोला मुतिजापूर | मौजे जामठी । मुस्लीम कब्रस्थानला संरक्षण भिंत Lt ० 
बु. 
मौजे गाझीपूर | कब्रस्थानला तारेचे कुंपन करणे ५ 
(टा) 
मौजे वणी अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये कांक्रीट चे रस्ते i ० 
रंभापूर 
अकोला एकूण २५.०० 
Qo. | उस्मानाबाद | लोहारा । मौजे लोहारा | वार्ड क्र. १३ मध्ये अल्पसंख्याक बहुल विभागामध्ये २० 
विकास कामे करणे 
उस्मानाबाद एकूण २०.०० 
२१ | सांगली जत मौजे gett । शादिखाना 1१ | ० 
सांगली एकूण १०.०० 
२२ ।रत्नागिरी । राजापूर | कातळी PRAM कुंपन घालणे ५ 
जांभारी PRAM कुंपन घालणे ५ 
रत्नागिरी एकूण १०.०० 
२३ | गोंदिया गोंदिया । फुलचूरपेठ । शादिखाना बांधकाम | १० | ० 
चंगेरा कब्रस्तानला संरक्षक भिंत बांधणे 4 
पांढराबोडी । कब्रस्तानला संरक्षक भित बांधणे 4 
२४ देवरी चिचगड मुस्लीम वस्ती येथे RAS रस्ता व नाली बांधकाम शिक ० 
ककोडी मुस्लीम वस्ती येथे RAS रस्ता व नाली बांधकाम = | ० 
पुराळा जन्नत खाना (शादी खाना) 4 
गोंदिया एकूण ४५.०० 


पृष्ठ ९ पैकी ६ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 


२५ 


नांदेड 


मुखेड 


मुखेड 


अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये RAS काँक्रीट रस्ता २० 


मुक्रमाबाद 


अल्पसंख्याक वस्तीमध्ये सिमेंट काँक्रीट रस्ता 4 


नांदेड एकूण २५.०० 


एकूण ५९०.०० 
(अक्षरी रु. पाच कोटी नव्वद लक्ष) 


Digitally signed by Dinesh M. Sonavane 
Of Maharash Minoriti 
tment, postalCode=400032, 


Dinesh M. 
b099Fd0576208F4. 13 10d2e7860201ab5363a213 
01610 
2.5.4.45=032100CD9D66225CED8BAE27E0E1249D39EC14A544, 
O n a Va n e 19D0A13504B49333B23F92B58199, 
2019.08.09 18:25:53 +05'30' 


(दि. मा. सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


4o9 


पृष्ठ ९ पैकी ७ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 
शासन निर्णय ,अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र. ९४/का.९, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९. 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 


प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल ग्रामीण 
क्षेत्रांसाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. 
ग्राक्षेवि -२०१९ /प्र.क्र.९४/का.९, दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ अन्वये वितरित केलेला रु. /- 
(अक्षरी रु. ) एवढा निधि पुढील विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष / अटींनुसार शासनाने अनुदान 
मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता निधि 
मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा 
करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 


तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 


१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 

3. सहायक अनुदान / Hot नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


Hi oi a ok 


पृष्ठ ९ पैकी ८ 


झासन निर्णय क्रमांकः ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ 
शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ दि. ०९ ऑगस्ट, २०१९ 
परिशिष्ट - "ब" 


उपयोगिता प्रमाणपत्र 
प्रमाणित करण्यात येते की, अल्पसंख्याक विकास विभागाने राज्यातील अल्पसंख्याक बहुल 
ग्रामीण क्षेत्रात मुलभूत / पायाभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी कार्यान्वित केलेल्या क्षेत्रविकास 
कार्यक्रमांतर्गत शासन निर्णय, अल्पसंख्याक विकास विभाग, क्र. ग्राक्षेवि -२०१९/प्र.क्र.९४/का.९ दि. ०९ ऑगस्ट, 
२०१९ अन्वये वितरित केलेला रु. /- अक्षरी रु. ) एवढा निधी पुढील 
विकासकामांसाठी उपयोगात आणला आहे :- 


विकासकाम/ विकासकामे वापरलेली रक्‍कम 


असेही प्रमाणित करण्यात येते की, क्षेत्र विकास कार्यक्रमांतर्गत ज्या निकष/ अटींनुसार शासनाने अनुदान 
मंजूर केले होते, त्या निकष/ अटींची यथायोग्यरित्या पुर्तता करण्यात आली आहे. तसेच ज्या प्रयोजनाकरिता 
निधी मंजूर करण्यात आला होता, त्याच प्रयोजनाकरिता निधिचा प्रत्यक्षात विनियोग झाला आहे, याची खातरजमा 
करण्याकरिता मी खालील दस्तऐवज/अभिलेखांची तपासणी केली आहे :- 

तपासणी केलेल्या दस्तऐवज /अभिलेखांचे प्रकार :- 
१. प्रमाणक आणि पुस्तक लेखा (Vouchers and Book of Accounts) 
2. मोजणी पुस्तके (Measurement Books) 
3. सहायक अनुदान / कर्ज नोंदवही (Grant-in-aid/ Loan Register) 
४. खर्च नोंदवही (Expenditure Register) 


RkKEKK 


पृष्ठ ९ पैकी ९ 


